अन्नधान्य वितरण अधिकारी कार्यालय, 
पुणे करिता सहायक अन्नधान्य वितरण 
अधिकारी यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी घोषित करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
शासन आदेश क्र. आस्थाप्र-६८२२/प्र.क्र.२२६/नापु-१५, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २७ सप्टेंबर, २०२२ 


संदर्भ :- (१ शासन निर्णय, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, क्र. संकिर्ण-१७/ 
प्र.क्र. १५६ /नापु-१५, दि. १८.०४.२०२२ 
(२) शासन निर्णय, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, क्र. पदनि-२२/ 
प्र.क्र. १३३ /नापु-१५, दि. ०४.०७.२०२२ 
(३) अन्नधान्य वितरण कार्यालय, पुणे यांचे पत्र क्र.अविअ/लेखा-४/कावि/१९६/२०२२, 
FF.2¥.02 2022, 


प्रस्तावना 

संदर्भ क्र. १ येथील दि. १८.०४.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये अन्न, नागरी पुरवठा 
व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अधिनस्त कार्यालयांतील पदांचा आढाव्याअंती सुधारित 
आकृतीबंध मंजूर करण्यात आळा आहे. सदर आकृतीबंधानुसार,संदर्भ .Q येथील 
दि.०४.०७.२०२२ रोजीच्या विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या क्षेत्रीय पुरवठा यंत्रणेतील विभागीय 
पुरवठा कार्यालयाकरीता राज्य/विभागीय/जिल्हा/तालुकास्तरावर संवर्गनिहाय पदसंख्या 
मंजूर करण्यात आली आहे सुधारित आकृतीबंधानुसार अन्नधान्य वितरण अधिकारी 
कार्यालयात ४ सहायक अन्नधान्य वितरण अधिकारी पदे मंजुर होती. त्यापैकी सहायक 
अन्नधान्य वितरण अधिकारी (आस्थापना) या पदाकडे आहरण व संवितरण अधिकारी या पदाचा 
कार्यभार देणेत आला होता. परंतु सुधारित आकृतीबंधानुसार सहायक अन्नधान्य वितरण 
अधिकारी यांचे केवळ एक पद या कार्यालयास मंजूर करणेत आले आहे. तरी सदर पदाला 
आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित करणे आवश्‍यक आहे. 


करीता संदर्भ क्र.३ येथील अन्नधान्य वितरण कार्यालय, पुणे यांनी शासनास विनंती 
केल्यानुसार, सहायक अन्नधान्य वितरण अधिकारी पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
घोषित करण्याची बाब शासनस्तरावर विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 
अन्नधान्य वितरण अधिकारी कार्यालय, पुणे करिता "सहायक अन्नधान्य वितरण 
अधिकारी" यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


शासन आदेशा क्रमांकः आस्थाप्र-६८२२/प्र.क्र.२२६/ नापु-१५, 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आली असून त्याचा संकेतांक २०२२०९२७१६५९०८५६०६ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by GAJANAN RAMDAS 
DESHMUKH 
Date: 2022.09.27 17:01:09 +05'30' 
(गजानन रा. देशमुख) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, अन्नधान्य वितरण अधिकारी कार्यालय, पुणे. 
प्रत :- 


१) मा. सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे स्वीय सहायक. 
२)विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे. 

३)उप आयुक्त (पुरवठ), पुणे विभाग, पुणे. 

४) वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग. 

५) महालेखापाल-१/२ ( लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), मुंबई / नागपूर.(यांना 
विनंती करण्यात येते की, महाराष्ट्र कोषागार नियम१५(२) व १५(३) नुसार उपरोक्त 
अधिका-यास प्राधिकृत करण्याची पुढील कार्यवाही करण्यात यावी) 

६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७)निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८)संचालक, लेखा व कोषागार संचालनालय, मुंबई. 

९) महालेखापाल, महालेखापाल कार्यालय, मुंबई. 

१०) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

११)निवड नस्ती (नापु-१५). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


